शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नस 
सल्लागारांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह ०६२२/प्र.क्र.१२/ संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तारीत इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२३. 


१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय- DIT (MH), दि.०९ मे, २०१९. 
समक्रमांकाचे शासन निर्णय दि. ०८ ऑगस्ट, २०२२. 
समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि. २४ ऑगस्ट, २०२२. 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचाळलनालय- DIT (MH), दि.०५ ऑक्टोबर, २०२३. 

६) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. STS ०६२२/प्र.क्र. १२/संगणक, 

दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 

प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण विभागासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी Earnst & Young कंपनीच्या सल्लागारांच्या 
नेमणुकीस मुदतवाढ देण्यासाठी दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची बैठक 
आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीत संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेल्या Earnst & Young कंपनीच्या नेमणुक करण्यात आलेल्या ५ तांत्रिक सल्लागारांच्या दि. ३१ ऑगस्ट, 
२०२४ पर्यंत नेमणुकीस मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने घेतला आहे. 
त्यानुषंगाने, Earnst & Young कंपनीच्या नेमणुक करण्यात आलेल्या ५ तांत्रिक सल्लागारांना दि. ३१ ऑगस्ट, 
२०२४ पर्यंत नेमणुकीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार ई- 
गव्हर्नन्स सल्लागार म्हणून Ernst & Young Earnst & Young कंपनीच्या नेमणुक करण्यात आलेल्या 
खालीलप्रमाणे ५ तांत्रिक सल्लागारांच्या नेमणुकीस दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | सल्लागारांचा प्रकार नियुक्तीचा सल्लागारांची संख्या नियुक्तीचे ठिकाण 
प्रकार 
| . मुख्य सहल्लागार/वरिष्ठ | पूर्णवेळ १ मुख्य सल्लागार, १ वरिष्ठ | मुंबई/पुणे/झासन 


सल्लागार/सल्लागार सल्लागार, ३ सल्लागार (एकूण- आवर्यकतेनुसार 
4) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह ०६२२/प्र.क्र.१२/ संगणक 


२. उपरोक्त सल्लागारांच्या संख्येत आवश्‍यकतेनुसार वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार विभागास राहिल 
तसेच सध्याची नियुक्‍ती विभागाच्या स्वेच्छाधिकारात मुदतवाढीस पात्र असेल. 


३. नियुक्तीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या अटी शर्तीसह सविस्तर कार्य आदेश देण्यात येतील. 


४. सदर सल्लागारांना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संदर्भ क्र. १ अन्वये विहित केल्यानुसार शुल्क अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H¥4s) ३१ सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखालील तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


षु. संदर्भ क्र. ६ येथील दि. ०९ ऑक्टोंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमीत करण्यात येत 
आहे. 


&. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१२०४०१००२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

V | V E K G U LA B RA O 2.5.4.20=55¢54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783cb 
1318374f8764a2da64d548a5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S A Pp KA | serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9E 
BC19E27CDBAD124BB5C63AA9962A6B, cn=VIVEK 
GULABRAO SAPKAL 
Date: 2023.11.10 12:03:33 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


3: 
za 
F 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे खाजगी सचिव 
मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अ.मु.स.नियोजन विभाग, यांचे स्विय सहायक मंत्रालय मुंबई. 
मा.प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
११) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२, 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/ २. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४ निवडनस्ती, संगणक कार्यासन. 


A 


3 


०८ 


पु 
& 
9 


(oN 
to AS a SS SS OR ON . अकाल 


पृष्ठ २ पैकी 2 


